शिर्डी पोलीस ठाणे, गुन्हा नोंद क्रमांक ११३/२०११ मधून 
विशेष न्यायालय, नाशिक येथे दाखल खटल्यामध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री. उज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
। गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/मुमंस. १७८/प्र.क्र. २९३/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : १३ जानेवारी , २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०११/ए.एस.१००/डी-चौदा, 
दिनांक १४.१२.२०११ 


शासन निर्णय :- दिनांक १४.६.२०११ रोजी फिर्यादी श्री.विलास पंढरीनाथ गोंदेकर याच्याशी झालेल्या 


वादातून दाखल गुन्ह्याची तडजोड करण्याकरीता आरोपी पाप्या उर्फ सलीम ख्वॉजा शेख व इतर 
आरोपींनी फिर्यादीचा मुलगा प्रवीण विलास गोंदेकर व त्याचा मित्र रचित पाटणी यांच्या मार्फत एक लाख 
रूपये रकमेची खंडणीची मागणी करून तडजोडीसाठी त्यांना हॉटेल सुरभी, राहता, तालुका शिर्डी येथे 
बोलावून घेवून त्यांचे अपहरण करून्‌ त्यांचा अमानुषपणे खून केला. .याप्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाणे येथे 
दाखल गु.नों.क्र.११३/२०११ कलम ३०२, २०१, ३६३, ३६६, ३८४, १४३, १४७, १४८, १४९, ३४२, 
१२०(ब), BER ४६४, २१२, २१६ व महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायदा कलम ३(१)((11), ३(२), ३(४) 
मधून विशेष न्यायालय, नाशिक येथे दाखल खटल्यात शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. 
श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १४.१२.२०११ च्या 
अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी 


काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. २५,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) - रु. ७,०००/- 


( कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 
क) हॉटेल लॉजिंग व बोर्डींग प्रतिदिन _ - _ रु. ३,५००/- 


| ए.पी परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


3. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - 
(००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- १०/१२/व्यय-७, दिनांक 


६.१.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


4, सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०११३०५०००२१२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ह 4 


(वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . रिट 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

« _ पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर. 

० जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर . 

* विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

*« अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 
* निवड नस्ती (पोल-१०) । 


TNR OTE 1.०. Paws 1 कळ 


